श्रीगोंदा, जि.अहमदनगर येथे जिल्हा व 
अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्याबाबत 
q त्याकरीता आवशयक पदे निर्माण 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीआरसी- ०४१३/४६६/प्र.क्र.८७/कार्या-११ 
मादाम कामा मार्ग ,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई ,४०० ०३२. 
दि. १० ऑगस्ट,२०१८ 


वाचा :-१) उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. 8(/0॥-१२२१-१९८८,दि.८.५.२०१३ व 
दि.११.६.२०१३ 
2) जिल्हा न्यायालय, अहमदनगर यांचे पत्र क्र. |९०.१६६-२०१३,दि.२८.५.२०१३. 
३) जिल्हा न्यायालय, अहमदनगर यांचे पत्र क्र. No.C&F/SHRIGONDA 
ADJ/92§82/209G,[8.9§.99.209§. 
8) वित्त विभाग,मंत्रालय, मुंबई यांचे क्र. पदनि २०१८/प्र.क्र.२२/१८/आ.पु.क. 
दि.३.४.२०१८ रोजीचे पत्र. (पदनिर्मितीबाबत कार्यवृत्त) 


प्रस्तावना :- 
राज्यातील विविध ठिकाणी न्यायालय सुरु करण्यासाठी प्रलंबित खटले / प्रकरणांची किमान 


संख्या ५०० असावी, त्याचबरोबर पायाभूत सुविध उदा. न्यायालयीन इमारती आणि न्यायाधीशांची 


निवासस्थाने यांची उपलब्धता असावी, या मा. उच्च न्यायालयाच्या धोरणानुसार आवश्‍यक सर्व निकष 
पूर्ण होत असल्याने श्रीगोंदा, जि.अहमदनगर येथे जिल्हा व अतिरिक्‍त सत्र न्यायालय स्थापन 
करण्यास मा. उच्च न्यायालयाच्या “न्यायालय स्थापना समितीने * विशेष बाब म्हणून मान्यता दिली 


आहे. त्यानुसार सदर न्यायालय स्थापनेस व त्यानुषंगाने आवश्‍यक असणा-या Qo पदांच्या निर्मितीस 


मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 


श्रीगोंदा,कर्जत व जामखेड तालुक्‍्यांकरीता श्रीगोंदा, जि. अहमदनगर येथे जिल्हा व 
अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यास व त्याकरीता पुढील विवरणपत्रात दर्शविल्यानुसार २० 
पदे (१३ नियमित व ७ बाह्ययंत्रणेची पदे) न्यायालय सुरु होण्याच्या दिनांकापासून निर्माण करण्यास 
या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे . 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरसी- ०४१३/४६६/प्र.क्र.८७/कार्या-११ 


श्रीगोंदा, जि. अहमदनगर येथे जिल्हा व अतिरिक्‍त सत्र न्यायालय 
स्थापन करण्यासाठी आवश्‍यक असलेली पदे (अस्थायी) 


a |e वेतनश्रेणी वित्त विभागाने मान्य केलेली 
क्र. पदे 
१ । जिल्हा न्यायाधीश | ५१५५०-१२३०-५८९३०-१३८०-६३०७० १ 

व अतिरिक्त सत्र 

न्यायाधीठा 
२ | अधीक्षक ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४६०० १ 
३ | लघुलेखक (उ.श्रे) | ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४४०० q 
४ | वरिष्ठलिपीक ५२००-२०२०० ग्रेड पे २४०० २ 
५ | कनिष्ठ लिपीक ५२००-२०२०० ग्रेड पे १९०० षु 
६ बेलिफ ५२००-२०२०० ग्रेड पे १९०० ३ 
६ | पुस्तक बांधणीकार | ४४००-७४०० ग्रेड पे १३०० १ बाहययंत्रणेद्वारे 
७ । शिपाई ४४००-७४०० ग्रेड पे १३०० ३ बाहययंत्रणेद्वारे 
८ | पहारेकरी ४४००-७४०० ग्रेड पे १३०० १ बाहययंत्रणेद्वारे 
९ | सफाई कामगार ४४००-७४०० ग्रेड पे १३०० १ बाहययंत्रणेद्वारे 
१० | बागकामगार ४४००-७४०० ग्रेड पे १३०० १ बाहययंत्रणेद्वारे 


२. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.जे-१,२०१४, न्यायदान, १०५ दिवाणी व सत्र न्यायालय (02), 


जिल्हा व सत्र न्यायाधीठा (०२)(०१) जिल्हा व सत्र न्यायाधीश (२०१४ ०१७२) (अनिवार्य) या 
लेखाशिर्षाखाली मंजूर होणा-या अनुदानातून भागविण्यात यावा. या अनुषंगाने निधी 
उपलब्धतेबाबतचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने अनौपचारिक संदर्भ क्र. ७२०/व्यय-५ 


दि.२५.११.२०१६ व अनौपचारिक संदर्भ क्र.४५०/आ.पु.क.,दि.२८.८.२०१७ अन्वये निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 
8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharastra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०८१०१४२८५८६७१२ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


igitally signs mor 
: =IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Law and Judiciary 
mogh प ‘i 
lal Mc -ab3b732c4edd56 
818f8a3b355588753, 

S hya mM ka nt Ka | oti ber=9ebeebf21deS4ceecs 1e6dSffcB4bb94ca6als9497 

279007d66e97dc13547037, “At h Shyamkant Kaloti 

Di 2018.08.10 14:31:15 +05'30' 
( अ.श्या.कलोती) )) 


विधि सल्लागार-नि-सह सचिव 
प्रति, 


१) मा.राज्यपालांचे सचिव 
) मा .मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरसी- ०४१३/४६६/प्र.क्र.८७/कार्या-११ 


मा.विरोधीपक्ष नेता, विधानसभा / विधानपरिषद. 
सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई. 
सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय, मुंबई. 


3) 
) 
) 
६) मा.राज्यमंत्री, विधि व न्याय विभाग,यांचे स्वीय सहायक,मंत्राळय, मुंबई. 
) 
) 
) 


6 


७) मा.मुख्यसचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई (पत्राने) 

प्रबंधक (निरीक्षणे -१), उच्च न्यायालय, मुंबई (पत्राने) 

१०) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश ,अहमदनगर, 

११) जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, श्रीगोंदा, जि.अहमदनगर. 

१२) महालेखापाल (लेखापरिक्षा व लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१,मुंबई. 

१३) जिल्हा कोषागार अधिकारी ,अहमदनगर, 
) 
) 
) 


we) 


१४) ford विभाग ,कार्यासन-व्यय ५ व आ.पु.क.., मंत्रालय, मुंबई. 
१५) विधि व न्याय विभाग, १२,१३,२३ व २४ मंत्रालय, मुंबई. 
१६)निवडनस्ती . 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


